श्री.राजेंद्र सुखदेव मिरगणे यांची सह अध्यक्ष 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ 
(MahaHousing) म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 
शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग,महाहौसिंग/२०१७/प्र.क्र१६१/गृनिधो-२, दि.११.१२.२०१८. 


प्रस्तावना:- 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याने सन २०२२ पर्यंत १९.४० लक्ष घरकुल निर्मितीचे 
उद्दिष्ट निश्चीत केले आहे. सदरचे उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री 
आवास योजनेंतर्गत मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्याच्या अनुषंगाने राज्यात घरकुलांच्या 
निर्मितीसाठी MHADA व्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकेल, अशा “महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास 
महामंडळ (MahaHousing)” ची स्थापना दि.११.१२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
HSA आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महामंडळाच्या सह अध्यक्ष पदावर अशासकीय सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळावर राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाच्या सह 
अध्यक्ष या पदावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापनेच्या दि.११.१२.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार श्री.राजेंद्र सुखदेव मिरगणे, रा. २५११, आर.एस.एम. प्रॉपर्टीज, तेळ गिरणी 
चौक, बार्शी, जि.सोलापूर यांची शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंतच्या काळासाठी महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या सह अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२१२१६५०५१४००९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramchandra 22 
Dhanawade 222 


\chandra Dhi id 
Date: 2018.12.12 17:00:30 +05'30' 


(रा.कों.धनावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3 
aiff 


5। i8bee2e77f1 e579c83aa5378/0 
dd 10f83cb76cd8bbe0 16, 


प्रत: 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, म. वि. स., विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 


o~ 


६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, म. वि. स., मुंबई 

७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

९) व्यवस्थापकीय संचालक,शिवझाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (पूर्व, मुंबई- ५१. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१. 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१ 

१२) संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

) 

) 


१३) ud उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


